कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरुन अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२(८)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०२० 
शासन आदेशा :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कार्यरत श्री. भरत अर्जुन 
शिंदे, कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे यांना, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गासाठी दिनांक ९.६.१९८३ च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर (सुधारित वेतन ATT एस-२५ : ७८८००-२०९२००) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-३ 
वेतन बँड रूपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ७६००/-) या वेतनसंरचनेत सन २०१९-२० च्या निवडसूचीमध्ये 
ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून श्री. 
शिंदे यांच्या सविस्तर पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
२. श्री. शिंदे, कार्यकारी अभियंता यांची सदर पदोन्नती ही पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे : 
वरील पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 


याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने सदर पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 


सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 
३. श्री. शिंदे यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११३१८११५८९११८ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMPAT DASHRATH SURYAVAN! 
Ic: ‘Government of Maharashtra, ou=Pu 


ISHI 
SAMPAT DASHRATH जल 
ICod र shtra, 
25.4.20=e ‘de3b9#523d6452edd479¢3b2edc08B7c91 
S U RYAVAN ५ H | 02b4130ae3ef3dd803b7322, cn=SAMPAT DASHRATH 
SURYAVANSHI 


(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे, 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. १९२(८)/ सेवा-१ 


४. सविव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर, 

६. मुख्य अभियंता व सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

८ 

९ 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, HI पुणे, 
१०. श्री. भरत अर्जुन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे, 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
१२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१५. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१८. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
२०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२१. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. कार्यासन आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


